राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य 
प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ 
विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क ) सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. - 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२०/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ 
दि.२३.९.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन -२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/ 
१२-अ दि.१.११.२०१४. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक यशदा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/ 
१२-अ दि.३०.०४.२०१६ 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 
दि.६ एप्रिळ, २०२१. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प ३, 
दि.२४.६.२०२१ 
६. उपमहासचालक, यशदा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूय/२०२१-२२आर्थिक तरतुद /प्रक्र.१- 
२२० दि.०७.०१.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता यझादा पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे अधिकारी, विभागीय 
संस्थांमध्ये वर्ग २ व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या 
कर्मचा-यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्याचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित झाले आहे. या 
प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी याकरिता संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी निवासी प्रशासकीय प्रशिक्षण शुल्क 
दर मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन विषयाची तोंड ओळख या एक दिवसीय अनिवासी प्रशिक्षणाकरिता 
संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क 
दर मंजूर करण्यात आले आहे. 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये होणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुद करतांना ३०१५५ प्रशिक्षणार्थी 
यांना प्रशिक्षण देण्याचे उच्चिष्ट श्चित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणासाठी कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये मागणी क्र. ए-४, २०७००८५३ या लेखाशिर्षाखाली रु.९८२.२० लाख इतकी अर्थसंकल्पित तरतुद असून 
संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन परिपत्रकान्वये ६०% मर्यादेत रु.५८९.३२ लाख इतका निधी संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध 
होण्याची बाब निश्चित केली आहे. या निधीच्या मर्यादेत खर्च करणे आवश्‍यक असल्यामुळे, यशदा पुणे यांना समक्रमांकाच्या 
दि.४.१०.२०२१ च्या पत्रान्वये रु.५८९.३२ लाख इतक्या खर्चाच्या मर्यादेत सुधारित प्रशिक्षण आराखडा सादर करण्याबाबत 
कळविले होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


त्यानुसार.यशदा पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र ,६ च्या पत्रान्वये सन २०२१- या आर्थिक वर्षात २२ऑनलाईन व 
ऑफलाईन झालेल्या या-होणा / Barer पुणे ,६ विभागीय व ३४ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांकरिता अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीनुसार ६०% च्या मर्यादेत उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेऊन एकूण २०७४५ प्रशिक्षणार्थी यांचा सुधारित प्रशिक्षण 
आराखडा सादर केला असूनत्याकरिता प्रशिक्षण शु ,ल्क दरानुसार रु .५८०.० ५ लाख इतका प्रशिक्षण खर्च दर्शविला आहे . 
व नियोजन ,या प्रशिक्षण आराखडयास विभाग स्तरावर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे वित्त विभागाचे निदेश विचारात घेता 
२०२१ विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन आता सन-च्या सुधारित प्रशिक्षण आराखडयास मा २२न्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन आहे . 
शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे अंतर्गत, यशदा पुणे यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात ऑनलाईन व ऑफलाईन झालेल्या / होणा-या यशदा पुणे,६ विभागीय व ३४ जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थांकरेता खालील दिलेल्या तक्त्यानुसार ,अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार ६०% च्या मर्यादेत उपलब्ध होणारा निधी 
विचारात घेऊन एकूण २०७४५ प्रशिक्षणार्थी यांच्या प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार रु.५८०.०५ लाख इतक्या प्रशिक्षण खर्चाच्या 
सुधारित प्रशिक्षण आराखडयाच्या प्रज्ञासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर 


करुन व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


प्रशिक्षणाचे प्रकार यशदा पुणे विभागीय प्र. प्र. संस्था जिल्हा प्र.प्र संस्था रु. लाखात 
प्रशिक्षण शुल्क दर रु. २०००/- | प्रशिक्षण शुल्क दररु.१५०० /- प्रशिक्षण शुल्क दर रु.१००० /- 
प्रशिक्षणार्थी | रक्‍कम प्रशिक्षणार्थी | रक्‍कम प्रशिक्षणार्थी । रक्कम प्रशिक्षणार्थी| एकूण रक्‍कम 
पायाभूत- वर्ग-१ (४२ दिवस) ९ रु.७.५६ निरंक निरंक - निरंक निरंक २९३ | रु.१३९.९८ 
ऑफलाईन 
पायाभूत- वर्ग-१ (४२ दिवस) ९५ रु.२९.९२ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
ऑनलाईन रु.७५०/-दर 
पायाभूत- वर्ग-१ (४२ दिवस) ६५* रु.३०.८८ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
ऑनलाईन / ऑफलाईन 
पायाभूत- वर्ग-१ (४२ दिवस) ६३* रु.३६.३९ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
ऑनलाईन / ऑफलाईन 
पायाभूत- वर्ग-१ (४२ दिवस) ६१*** रु.३५.२३ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
ऑनलाईन / ऑफलाईन 
उजळणी वर्ग-१ (५ दिवस) al रु.७.४० निरंक निरंक निरंक निरंक २२७ रु.१३.१३ 
ऑफलाईन 
उजळणी वर्ग-१ (५ दिवस) १५३ रु.५.७३ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
ऑनलाईन रु.७५०/-दर 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-१ (१२ दिवस) निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक निरंक 
ऑनलाईन रु.७५०/-दर 
उद्बोधन प्रशिक्षण २७ रु.१.६२ निरंक निरंक निरंक निरंक ४४५ रु.९.८७ 
निवासी (३ दिवस) ऑफलाईन 
उद्घोधन प्रशिक्षण ३४१ रु.७.६७ निरंक निरंक निरंक निरंक 
(३ दिवस) ऑनलाईन रु.७५०/-द 
उद्बोधन प्रशिक्षण ae रु.०.५७ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
(१दिवस) ऑनलाईन रु.७५०/-द 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (२दिवस) ३२ रु.१.२८ निरंक निरंक निरंक निरंक १२५ रु.२.६७ 
ऑफलाईन 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (२दिवस) ९३ रु.१.३९ निरंक निरंक - निरंक निरंक 
ऑनलाईन रु.७५०/-दर 
पायाभूत- वर्ग-२ (४२ दिवस) निरंक निरंक - ८० रु.५०.४० निरंक निरंक १३१ रु.७४.०२ 
ऑफलाईन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


पायाभूत- वर्ग-२ (४२ दिवस) निरंक निरंक - ५१ रु.२३.६२ निरंक निरंक 
ऑनलाईन / ऑफलाईन 
उजळणी वर्ग-२ (५ दिवस) निरंक निरंक - १५७ रु.११.७७ निरंक निरंक ३६७ रु.१९.६५ 
ऑफलाईन 
उजळणी वर्ग-२ (५ दिवस निरंक निरंक - २१० रु.७.८७ निरंक निरंक 
ऑनलाईन 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-२ (१२ दिवस) निरंक निरंक - २९ रु.५.२२ निरंक निरंक १२१ रु.१३.५० 
ऑनलाईन रु.७५०/-दर 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-२ (१२ दिवस) | निरंक निरंक - ९२ रु.८.२८ निरंक निरंक 
ऑफलाईन 
पायाभूत- वर्ग-३ (१२ दिवस) निरंक निरंक - १८१ रु.३२.५८ निरंक निरंक ६८३ रु.७७.७६ 
ऑनलाईन 
पायाभूत- वर्ग-३ (१२ दिवस) निरंक निरंक - ५०२ रु.४५.१८ निरंक निरंक 
ऑफलाईन 
उजळणी वर्ग-३ (५ दिवस) निरंक निरंक - २३८ रु.१७.८५ निरंक निरंक २५४१ रु.१०४.२१ 
ऑनलाईन 
उजळणी वर्ग-३ (५ दिवस निरंक निरंक २३०३ रु.८६.३६ निरंक निरंक 
ऑफलाईन 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-३ (६ दिवस)| निरंक निरंक - २७७ रु.१२.४६ निरंक निरंक ३१६ रु.१५.९७ 
ऑनलाईन 
पदोन्नतीनंतरचे वर्ग-३ (६ दिवस निरंक निरंक ३९ रु.३.५१ निरंक निरंक 
ऑफलाईन 
पायाभूत वर्ग-४ (६ दिवस) निरंक निरंक - निरंक निरंक शिका रु.२.४० शतं रु.२.४० 
उजळणी वर्ग-४(३ दिवस) निरंक निरंक - निरंक निरंक ५९० रु.१७.७० ५९० रु.१७.७० 
उद्बोधन प्रशिक्षण अनिवासी निरंक निरंक - निरंक निरंक १४८६६ रु.८९.१९| १४८६६ रु.८९.१९ 
(१ दिवस) रु.६०० 

एकूण १०९० रु.१६५.६६ ४१५९ रु.३०५.१२ १५४९६ रु.१०९.२९| २०७४५ रु.५८०.०५ 

२. यासाठी होणारा रु. ५८०.०५ लाख - ( रुपये पाचशे ऐंशी लाख, पांच हजार फक्त) इतका खर्च “ 


मागणी क्र. ए-४ २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा oo - 003 - प्रशिक्षण oo - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 


राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० 0243)" ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर ) " 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


या 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९/२०२२/१४४२ 


दि.२५.१.२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥8॥/७9॥[॥9.9०५.॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१५१७५५३७७००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Leena Ashish Sankhe = 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महासंचालक, BT, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2020/ प्रक्र.१२४ /२०/१२-अ 


उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
५. लेखा अधिकारी, यशदा पुणे. 
अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
७. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 
९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 
१०. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


